महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावरील 
उपाध्यक्ष मा.श्री. महेश शिंदे, विधानसभा सदस्य 
यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३/०२/२०२४ 
पहावे : शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती -२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/जसंनि, दि. २३/०१/२०२४ 


शासन निर्णय- 


राज्यामध्ये सन १९९६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे 
विकास महामंडळ अधिनियम - १९९६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ 
स्थापन करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (अ-१) नुसार महामंडळावर उपरोक्त 
दिनांक २३/०१/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मा.श्री.महेश शिंदे, विधानसभा सदस्य, मु.पो.खटाव, 
ता. खटाव, जि.सातारा ह्यांची उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार मा. श्री.महेश 
शिंदे, वि.स.स., उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे ह्यांना मंत्री पदाचा दर्जा 
देण्यात येत आहे. 
सदर उपाध्यक्षांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक शासाऊ १०.१०/प्र.क्र. 
९६/१०/साऊ, दि. १३/०३/२०१२ अन्वये विहीत केलेल्या सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१३१४१७५६७३२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNITA VIRENDRA GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4. 


5.4.20=d7bf91e58dc8b47b45d09cc93cb1 8fd998f84d048e10a22112a 
7da08c90a89F1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7B3DODDAE7B5F68C7 1F56026F5D7EB976A590FFF12E6 
13DAC6FD709B6C801646, cn=SUNITA VIRENDRA GAIKWAD 


Date: 2024.02.13 14:27:36 +05'30' 


(सुनिता गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा .राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री ( जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/जसंनि 


सर्व मा. मंत्री व सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
मा. अपर मुख्य सचिव ( सामान्य प्रशासन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


६. 

७. 

८. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.मा. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मा. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.मा. श्री. महेश शिंदे, विधानसभा सदस्य, मु. पो.खटाव, ता. खटाव , जि.सातारा 
१३.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१४. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१५.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१६. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१७.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 
१८. जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

२०. जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 

२१. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 

२२. महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

२३. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 

२४. सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

२६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२९. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


